शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार सन २०१९-२०, 
२०२०-२१ व २०२१-२२ घोषित करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.६५/क्रीयुसे-२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १४ जुले, २०२३ 


वाचा- 
१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र.शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२, 
दि.१४ डिसेंबर, २०२२ 
२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र.शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२, 
दि.३१ जानेवारी, २०२३ 
३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र.शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२, 
दि.०२ मार्च, २०२३ 


प्रस्तावना - 

महाराष्ट्र राज्यातील सर्वोत्कृष्ट क्रीडापटूंना शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवन गौरव पुरस्कार, उत्कृष्ट 
क्रीडा मार्गदर्शाक/जिजामाता क्रीडा पुरस्कार, शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (खेळाडू), शिवछत्रपती राज्य 
क्रीडा पुरस्कार (दिव्यांग खेळाडू) व साहसी क्रीडा पुरस्कार या पुरस्कारासाठी दिनांक १४/१२/२०२२ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये सुधारीत नियमावली विहीत करण्यात आलेली आहे. त्याआधारे सन २०१९-२०, 2020-29 व 
२०२१-२२ या वर्षाच्या पुरस्कार्थीची निवड करण्यासाठी दिनांक ३१/०१/२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
निवड समिती गठीत करण्यात आली होती. सदर पुरस्कार निवड समितीच्या शिफारशी विचारात घेवून सन 
२०१९-२०, २०२०-२१ व २०२१-२२ या वर्षाचे पुरस्कार वितरीत करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्यातील ज्येष्ठ क्रीडापटू, क्रीडा मार्गदर्शक व क्रीडा क्षेत्राशी संबंधित sean ज्या व्यक्‍तींनी 
क्रीडा व खेळासाठी आपले सर्वस्व अर्पण करुन महाराष्ट्राच्या क्रीडा जीवनात अतुलनीय असे स्थान संपादिले 
आहे व ज्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा क्रीडा कार्यकर्तृत्वाचा महाराष्ट्राच्या क्रीडा जीवनावर संस्मरणीय असा प्रभाव 
पडला आहे अशा क्रीडा महर्षीचा सन्मान म्हणून शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवन गौरव पुरस्कार देवून गौरव 
करण्यात येतो. त्यानुसार परिशिष्ट “अ” मध्ये दर्शविलेल्या जेष्ठ क्रीडा महर्षींना सन २०१९-२०, २०२०-२१ व 
२०२१-२२ या वर्षाचा “शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवन गौरव पुरस्कार" प्रदान करुन सन्मानित करण्यास शासन 
मान्यता देत आहे. 
२. महाराष्ट्राच्या क्रीडा क्षेत्रामध्ये मार्गदर्शनपर अतुलनीय कामगिरी बजावून खेळाडूंना घडवून राष्ट्रीय व 
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सहभागी होण्यास उद्युक्त केले आहे, अज्ञा क्रीडा मार्गदर्शकांचा "उत्कृष्ट क्रीडा 
मार्गदर्शक/जिजामाता पुरस्कार" देवून गौरव करण्यात येतो. त्यानुसार सोबतच्या परिशिष्ट "ब" मध्ये 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.६५/क्रीयुसे-२ 


दर्शविलेल्या व्यक्‍तींना सन २०१९-२०, २०२०-२१ व २०२१-२२ या वर्षांकरीता उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार 
प्रदान करुन सन्मानित करण्यास मान्यता देत आहे. 
४. महाराष्ट्र राज्यातील सर्वोत्कृष्ट पुरुष व महिला खेळाडू तसेच दिव्यांग खेळाडूंना शिवछत्रपती राज्य 
क्रीडा पुरस्काराने सन्मानित करण्याच्या दृष्टीने सोबतच्या परिशिष्ट "क" मध्ये दर्शविलेल्या पुरुष व महिला 
खेळाडूंना सन २०१९-२०, २०२०-२१ व २०२१-२२ या वर्षाचे "शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (खेळाडू)" व 
"शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (दिव्यांग खेळाडू)" प्रदान करून सन्मानित करण्यास शासन मान्यता देत 
आहे. 
५. साहसी उपक्रमातील खेळाडूंना सोबतच्या परिशिष्ट "ड" मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सन २०१९-२०, २०२०-२१ 
व २०२१-२२ या वर्षासाठी "शिवछत्रपती राज्य साहसी क्रीडा पुरस्कार" प्रदान करुन सन्मानित करण्यास मान्यता 
देत आहे. 
६. शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार सन २०१९-२०, २०२०-२१ व २०२१-२२ या वर्षाचे प्रदान करण्याच्या 
दृष्टीने आयुक्‍त क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य यांनी पुढील कार्यवाही तात्काळ करावी. 
9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७१४१८२६३२०९२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DNYANESHWAR ॥5॥१॥)॥ 


D N YA N E S H WA R DN: CN = DNYANESHWAR ASARAuI AVHAD, C = 


ASARAJI AVHAD iste 0000 
(ज्ञानेश्वर आव्हाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत- 

१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

२) मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

3) मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

४) प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६) सर्व विभागीय उपसंचालक, 

७) सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी, 
८) सर्व पुरस्कार सन्मानार्थी (आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांचेमार्फत) 
९) निवडनस्ती (क्रीयुसे-२) 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.६५/क्रीयुसे-२ 


परिशिष्ट-अ 
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवन गौरव पुरस्कार 


अ.क्र वर्ष नाव 
१ सन २०१९-२० श्री.श्रीकांत शरदचंद्र वाड, ठाणे 
२ सन २०२०-२१ श्री.दिलीप वेंगसरकर, मुंबई 
3 सन २०२१-२२ tates जहांगिर सुमारीवाला, मुंबई 


DNYANESHWAR occ INT Sve 
ASARAdJI AVHAD ९०% tien .ळऊ 
(ज्ञानेश्वर आव्हाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.६५/क्रीयुसे-२ 


परिशिष्ट-ब 
उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शाक/जिजामाता पुरस्कार सन २०१९-२० 
उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक जिजामाता पुरस्कार 
खेळ नाव खेळ नाव 
= जिम्नॅस्टीक्स डॉ.आदित्य इयामसुंदर जोशी, | सॉफ्टबॉल । श्रीमती दर्शना 
औरंगाबाद वासुदेवराव पंडित, 
2 खो-खो श्री.शरीन नरसिह गोडबोले, पुणे नागपूर 
3 | दिव्यांग खेळांचे श्री.संजय रामराव भोसकर, 
क्रीडा मार्गदर्शक नागपूर 
थेट पुरस्कार-कबड्डी | शी.प्रशांत परशुराम चव्हाण, ठाणे 
थेट पुरस्कार- कबड्डी बडडी श्री.प्रताप विठ्ठाल ठ्ाल शोट्टी , ठाणे 
थेट पुरस्कार- कुस्ती श्री.अमरसिह निंबाळकर, पुणे 


उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक/जिजामाता पुरस्कार सन २०२०-२१ 


उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक 
खेळ नाव 
१ जिम्नॅस्टीक्स श्री.संजोग शिवराम ढोले, पुणे 
२ स्केटींग श्री.राहुल TART राणे, पुणे 
3 साॉफ्टबॉल डा.अभिजीत इंगोले, अमरावती 
४ | दिव्यांग खेळांचे क्रोडा मार्गदर्शक | श्री.विनय मुकूंद साबळे, औरंगाबाद 


उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शाक/जिजामाता पुरस्कार सन २०२१-२२ 


उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक 
खेळ नाव 
१ | जिम्नॅस्टीक्स श्री.सिद्धार्थ महेंद्र कदम, औरंगाबाद 
5 धनुविद्या श्री.चंद्रकांत बाबुराव इलग, बुलढाणा 
3 सॉफ्टबॉल श्री.किशोर प्रल्हाद चौधरी, जळगाव 
DNYANESHWAR ८ rain 
ASARAgI AVHAD sieieia3or a ti2tce .os90 


(ज्ञानेश्वर आव्हाड 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.६५/क्रीयुसे-२ 


परिशिष्ट-क 
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार खेळाडू सन २०१९-२० 
अ.क्र खेळाचे नाव पुरूष महिला 
Ea आर्चरी | ___ ककी | श्रीमती स्नेहल विष्णू मांढरे, सातारा 
२ अँथलेटिक्स श्री. पारस सुनिल पाटील, पुणे श्रीमती अंकिता सुनिल गोसावी, पुणे 
३ आट्यापाट्या श्री विजय लक्ष्मण न्हावी, जळगाव । श्रीमती शितल मेघराज शिंदे, उस्मानाबाद 
8 बॅडमिंटन el श्रीमती तन्वी उदय लाड, मुंबई उपनगर 
(थेट पुरस्कार ) 
4 बॉक्‍्सींग श्री.सौरभ सुरे लेणेकर, मुंबई > 
उपनगर 
६ सायकलिग शिक ee श्रीमती प्रणिता प्रफुल्ल सोमण, अहमदनगर 
७ तलवारबाजी श्री.जय सुरेश शर्मा, नाशिक 11-11 
८ कबड्डी आशिक श्रीमती सायली उदय जाधव, मुंबई 
उपनगर 
९ | कयाकिंग-कनॉर्डग | श्री सागर दत्तात्रय नागरे, नाशिक 11-11 
१० ० खोखो श्री. प्रतिक किरण वाईकर, पुणे श्रीमती आरती अनंत कांबळे, रत्नागिरी 
शि १ मल्लखांब श्री.दिपक वामन शिंदे, मुंबई उपनगर । श्रीमती प्रतिक्षा लक्ष्मण मोरे, कोल्हापूर 
(थेट पुरस्कार ) (थेट पुरस्कार ) 
१२ पॉवरलिप्टींग a श्रीमती नाजूका तातू घारे, ठाणे 
१३ शुटींग a ee श्रीमती भक्‍ती भास्कर खामकर, ठाणे 
१४ स्केटिंग श्री.अरहंत राजेंद्र जोशी, पुणे श्रीमती श्रुतिका जयकांत सरोदे, पुणे 
१५ सॉप्टबॉल श्री अभिजित किसनराव फिरके , श्रीमती हर्षदा रमेश कासार, पुणे 
अमरावती 
१६ । स्पोर्टस क्लायर्बिंग ee श्रीमती सिध्दी होखर मणेरीकर, मुंबई 
उपनगर 
१७ जलतरण श्री.मेहिर राजेंद्र आंब्रे, पुणे श्रीमती साध्वी गोपाळ धुरी, पुणे 
१८ डायव्हींग/ शिशिंककां श्रीमती मेधाळी संदिप रेडकर, मुंबई 
वॉटरपोलो उपनगर 
१९ वेटलिप्टींग a “ह. श्रीमती अश्विनी राजेंद्र मळगे, कोल्हापूर 
२० कुस्ती श्री.सोनबा तानाजी गोंगाणे, पुणे श्रीमती सोनाली महादेव तोडकर, बीड 


5 gita aly 
ASARAuJI AVHAD 


WAR ASARAI A 
\VHAD, 


‘5 DEPARTMENT 
Date: 202: 


(ज्ञानेश्वर आव्हाड ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.६५/क्रीयुसे-२ 


शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार खेळाडू सन २०२०-२१ 


अ.क्र. खेळाचे नाव पुरूष महिला 
१ आट्यापाट्या श्री विशाल निवृत्ती फिरके, जळगाव श्रीमती शितल बापुराव ओव्हाळ, 
उस्मानाबाद 
2) शुटींग SO श्रीमती यशिका विश्वजीत शिदे, मुंबई 
शहर 
३ सॉप्टबॉल SS श्रीमती स्वप्नाली चंद्रकांत वायदंडे, 
कोल्हापूर 

४ बेसबॉल ee श्रीमती रेश्मा शिवाजी पुणेकर, पुणे 

ष्‌ वुझु ee श्रीमती मिताली मिलींद वाणी, पुणे 

६ सायकलिंग श्री सुर्या रमेश Ae, पुणे श्रीमती प्रियांका शिवाजी कारंडे, सांगली 

७ अश्वारोहण श्री अजय अनंत सावंत, पुणे es 

(थेट पुरस्कार ) 

८ कबड्डी श्री.नेलेश तानाजी साळुंके, ठाणे श्रीमती मीनळ उदय जाधव, मुंबई 
उपनगर 

९ खोखो श्री अक्षय संदीप भांगरे, मुंबई उपनगर श्रीमती प्रियंका पंढरी भोपी, ठाणे 

१० ० स्केटिंग श्री अथर्व अतुल कुलकणी, पुणे श्रीमती आदिती संजय धांडे, नागपूर 

| 99 | १ | टेबलटेनिस श्री.सिध्देश मुकुंद पांडे, ठाणे ee 

१२ | पोवरलिप्टींग = | श्रीमती श्रेया सुनिल बोर्डवेकर, मुंबई 

शहर 

१३ करम श्री अनिल दिलीप मुंढे, पुणे = oo! 

१४ जलतरण ae श्रीमती क्र्तुजा भिमाशंकर तळेगावकर, 
नागपूर 

१५ कुस्ती श्री सुरज राजकुमार कोकाटे, पुणे श्रीमती कोमल भगवान गोळे, पुणे 


Digitally signed by DNYANESHWAR ASARAJI 


AVH 
D N YA N E S H WA R DN: CN = DNYANESHWAR ASARAJI AVHAD, C = 
0=GO 
A SA RAJ | AV H A D MAHARASHTRA, OU = SCHOOL EDUCATION 
AND SPORTS DEPARTMENT 


23.07.14 18:29:07 +05'30 


(ज्ञानेश्वर आव्हाड) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.६५/क्रीयुसे-२ 


शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार खेळाडू सन २०२१-२२ 


अ.क्र खेळाचे नाव पुरूष महिला 
णि आर्चरी श्री मयुर सुधीर रोकडे, सांगली गीली गोरीच याह योनित 
बुलढाणा 
२ अथलेटिक्स aaa satis Pa, ART | 1711 -- | 
३ आट्यापाट्या श्री अजित मनोहर बुरे, TRA श्रीमती वैष्णवी भाऊराव तुमसरे, भंडारा 
४ बॅडमिंटन श्रीमती मालविका प्रबोध बनसोड, 
बॅडमिटन pm नागपूर 
नागपूर 
4 बॉक्‍्सींग श्री.हरिवंडा रविद्र टावरी, अकोला Pe 
६ बेसबॉल श्री अक्षय मधुकर आव्हाड, अहमदनगर | श्रीमती मंजुषा अशोक पगार, नाशिक 
७ शरिरसौष्ठव श्री राजेश सुरेश इरले, पुणे Pe 
८ | कनोईंग व कयाकिंग श्री देवेंद्र हाशीकांत सुर्वे, पुणे Pe 
९ बुध्दीबळ श्री संकल्प संदिप गुप्ता, नागपूर pe 
थेट पुरस्कार 
| 9° | ० सायकलिग 1 -- | श्रीमती मयुरी धनराज लुटे, भंडारा 
१ तलवारबाजी श्री अभय कृष्णा शिंदे, औरंगाबाद गीविगी तवा eros, 
औरंगाबाद 
१२ लॉन टेनिस कु.अर्जुन जयंत Hes, पुणे Poe 
x SiS > श्री. sede मकरंद जोशी, औरंगाबाद pe 
एरोबिक 
१४ खोखो श्री अक्षय प्रशांत गणपुले, पुणे श्रीमती अपेक्षा अनिल सुतार, रत्नागिरी 
= पॉवरलिप्टींग श्री साहिल मंगेश उतेकर, ठाणे Aare वेत 
कोल्हापूर 
१६ रोईंग श्रीनिलेशाधनंजयधोंडगे,जनाशिक | = 
१७ रग्बी श्री भरत फत्तु चव्हाण, मुंबई शहर Pe 
१८ झुटींग श्रीमती अभिज्ञा अशोक पाटील, 
शुटींग pe कोल्हापूर 
ल 
= स्केटिंग श्री यहा विनय चिनावले, पुणे altel oad त तात तर 
नागपूर 
२० सॉप्टबॉल श्री.सुमेध प्रदिप तळवेळकर, जळगाव Pe 
27 | स्पोर्टस क्लायबिंग | श्रीक्रतिकसावळाराममारणे,पुणे |  71__|_-- | 
२२ a श्रीमती ज्योती बाजीराव पाटील, मुंबई 
जलतरण pe ses 
शहर 
२३ वेटलिप्टींग श्रीसंकेतमहादेसलगर,सांगली fe 
२४ कुस्ती श्री.हर्षवर्धन मुकेश सदगीर, पुणे कुमारी स्वाती संजय शिदे, कोल्हापूर 
DNYANESHWAR (1): 1-0. 


ASARAJI AVHAD 


SPORTS DEPARTMENT 
Date: 2023.07.14 18:29:20 +05'30' 


(ज्ञानेश्वर आव्हाड) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


MAHARASHTRA, OU = SCHOOL EDUCATION AND 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.६५/क्रीयुसे-२ 


शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (दिव्यांग खेळाडू २०१९-२० 


पुरुष महिला 
अ.क्र. खेळ नाव अ.क्र. खेळ नाव 
णि अंथलेटिक्स श्री.योगेश्वर णि अँंथलेटिक्स श्रीमती भाग्यश्री LAST 
रवींद्र घाटबांधे माझिरे 
२ इतर खेळ प्रकार- श्री.मीनबहादूर | २ इतर खेळ प्रकार - श्रीमती आरती जानोबा 
व्हीलचेअर बास्केटबॉल थापा बॅडमिंटन पाटील 
३ । थेट पुरस्कार - बुद्धीबळ | श्रीमती मृणाली wrt 
पांडे 


शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (दिव्यांग खेळाडू २०२०-२१ 


पुरुष महिला 
अ.क्र खेळ नाव अ.क्र खेळ नाव 
| जलतरण श्री.दिपक मोहन णि जलतरण श्रीमती वैष्णवी विनोद 
पाटील जगताप 
२ | इतर खेळ प्रकार - व्हील | श्री.सुरेश कुमार | 2 | इतर खेळ प्रकार - पॅरा | श्रीमती मिताली श्रीकांत 
चेअर बास्केटबॉल कार्की आर्चरी गायकवाड 


शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (दिव्यांग खेळाडू २०२१-२२ 


पुरुष महिला 
अ.क्र खेळ नाव अ.क्र खेळ नाव 

| HAH CRT श्री.प्रणव प्रशांत | अंथलेटिक्स श्रीमती आकुताई 

देसाई सिताराम उलभगत 
२ इतर खेळ प्रकार श्री.अनिल २ इतर खेळ प्रकार श्रीमती अनुराधा पंढरी 

व्हीलचेअर बास्केटबॉल । कुमार काची व्हीलचेअर तलवारबाजी सोळंकी 
३ थेट पुरस्कार- श्रीमती भाग्यश्री 
अँथलेटिक्स माधवराव जाधव 


Digitally signed by DNYANESHWAR ASARAJI 
DNYANESHWAR १४. 
DN: CN = DNYANESHWAR ASARAul AVHAD, C = 
IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
ASA RAJ | AV H A MAHARASHTRA, OU = SCHOOL EDUCATION AND 
SPORTS DEPARTMENT, 
Date: 2023.07.14 18:29:33 +05'30' 


(ज्ञानेश्वर आव्हाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.६५/क्रीयुसे-२ 


परिशिष्ट-ड 
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (साहसी) सन २०१९-२० 


अ.क्र साहस प्रकार नाव 
१ जल श्री.सागर किशोर कांबळे 
२ जमीन श्री.कौस्तुभ भालचंद्र राडकर 


शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (साहसी) सन २०२०-२१ 


अ.क्र साहस प्रकार नाव 
१ जमीन श्री.कृष्ण WTR 
२ थेट पुरस्कार श्री.केवल हिरेन कक्का - तेनझिंग नार्व 
पुरस्कार 


शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (साहसी) सन २०२१-२२ 


अ.क्र साहस प्रकार नाव 
1१ जमीन श्री.जितेद्र रामदास गवारे 


lly signed by DNYANESHWAR ASARAuJI 


DNYANESHWAR ८5, 
DN: CN = DNYANESHWAR ASARAuJI AVHAD, C 


‘a, O = GOVERNMENT OF 
AS A RAJ | AV H A D MAHARASHTRA, OU = SCHOOL EDUCATION AND 
SPORTS DEPARTMENT 
23.07.14 18:29:46 +05'30 


(ज्ञानेश्वर आव्हाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


